महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त 
जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (म.) 
मुंबई या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा 
नियुक्तीचे धोरण लागू करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अकंपा २०२२/प्र.क्र.२/महामंडळे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ मे, २०२२ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा १२१७/प्र.क्र.१०२/आठ, 

दि.२१/०९/२०१७ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र.अकंपा १२२१/ प्र.क्र.११२/ 
का-८, दि.२७/०९/२०२१ 

3) व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती विकास 
महामंडळ, मुंबई यांचा दि. २०/०१/२०२२ रोजीचा प्रस्ताव. 

४) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक :अकंपा २०२२/ 
प्र.क्र.२/महामंडळे, दि.१७/०३/२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


शासन निर्णय संदर्भ क्र.४ दि.१७/०३/२०२२ मधील परिच्छेद ३ च्या दुसऱया 
ओळीमध्ये “ सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२१/०९/२०१९ ” ऐवजी “ शासन 

निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, संदर्भ क्र.१ दि.२१/०९/२०१७” असे वाचावे. 
२. सदर शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8099॥[॥9.9०५न या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२२०५२६१७४०५६६४३४ असा आहे. शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 

करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 
VARSHA 5(॥५॥ - 
SAMANT = 
(व.सु.सामंत) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


igitally signed by VARSHA SUNIL SAMANT 
ent Of Mahai , 00२01 
post 


ver 
IT, postalCod 


प्रति, 

१. व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास 
महामंडळ, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळ, मुंबई. 

३. निवडनस्ती (महामंडळे). 


